RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार ब 


वर्ष ४, अंक १२५ ] 


गुरूवार , ऑक्टोबर ४ , २०१८ / आश्विन १२, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ३५१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१८ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२. 

क्रमांक मूवक -१५१८ / प्र.क्र . १०१/ कराधान - १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा . ९ ) च्या कलम ९ च्या 
उप- कलम (१) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची ख मध्ये, दिनांक 
५ ऑक्टोबर २०१८ पासून खालील प्रमाणे सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ मधील , अनुसूची ख मधील, नोंद १० मध्ये, 

( क ) खंड ( क ) च्या , उप - खंड ( एक ) आणि उप - खंड ( दोन ) च्या स्तंभ ( ३ ) मधील “ २६ % + प्रती लिटर नऊ रुपये " या 
अंक , चिन्हे आणि शब्दांऐवजी " २६ % + प्रती लिटर सात रुपये बारा पैसे " हे अंक , चिन्हे आणि शब्द दाखल करण्यात येत आहेत ; 

( ख ) खंड ( ख ) च्या , स्तंभ ( ३ ) मधील, “ २५ % + प्रती लिटर नऊ रुपये ” या अंक , चिन्हे आणि शब्दांऐवजी “ २५ % + 
प्रती लिटर सात रुपये बारा पैसे ” हे अंक , चिन्हे आणि शब्द दाखल करण्यात येत आहेत . 


. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज . वि . दिपटे , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - ३५१-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ४ , २०१८ / आश्विन १२, शके १ ९ ४० 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 4th October 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002 . 

No. VAT- 1518 /CR - 101 /Taxation - 1. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 
9 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ), the Government ofMaharashtra , 
hereby amends SCHEDULE B appended to the said Act, with effect from the 5th October 2018 as 
follows : 

In the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 , 
In Schedule B in entry 10 , 

(a ) in sub - entry (a ), against clauses (i) and ( ii), in column ( 3), for the figures , signs 
and words “ 26 % + Nine rupees per litre " , the figures , signs and words , “ 26 % + Seven 
rupees and twelve paise per litre ” shall be substituted ; 

(b ) in sub - entry (b ), in column (3 ), for the figures , signs and words , “ 25 % + Nine 
rupees per litre ” , the figures, signs and words “ 25 % + Seven rupees and twelve paise per 
litre " shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J. V. DIPTE , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : 1/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


